महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 


परिपत्रक क्र. संकिर्ण-१२२१/प्र.क्र.२४८/विशा-१अ दिनांक:- २९ डिसेंबर, २०२१. 


विषय :- दिनांक ०१ जानेवारी, २०२२ रोजी होणाऱ्या मौजे पेरणे, ता.हवेली, जि.पुणे 
येथील जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रम दिनानिमित्त मार्गदर्शक सूचना. 


परिपत्रक 
मागील दोन वर्षांपासून सुरु असलेल्या कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांमध्ये 
दक्षिण आफ्रिकेमध्ये “ओमिक्रॉन” ही नवीन विषाणू प्रजाती आढळून आल्यामुळे संसर्गाचा नवीन धोका निर्माण झाला आहे. 
या ओमिक्रॉन विषाणू प्रजातीचे संक्रमण सामान्य नागरिकांमध्ये / रहिवाशांमध्ये फार मोठ्या तीव्रतेने पसरण्याची दाट 
शक्‍यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक कार्यक्रम, जेथे जास्त गर्दी होण्याची sera आहे असे 
कार्यक्रम टाळणे अपरिहार्य झालेले आहे. 


वरील पार्श्वभूमीवर या संक्रमण रोगाचा प्रभाव पाहता, यावर्षी सुध्दा खबरदारीचा उपाय म्हणून दिनांक १ जानेवारी, 
२०२२ रोजी मौजे पेरणे, ता.हवेली, जि.पुणे येथील जयस्तंभ अभिवादनाच्या कार्यक्रमाबाबत खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक 
सूचना देण्यात येत आहेत :- 


१) दिनांक १ जानेवारी, २०२२ रोजी मौजे पेरणे, ता.हवेळी, जि.पुणे येथील जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रम 
कोविड-१९ / ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून पूर्ण खबरदारी घेवून साध्या पध्दतीने व लोकांनी 
एकत्रित न येता आयोजित करावयाचा आहे. 


२) कोविड-१९ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन महसुल व वन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे 
परिपत्रक क्रमांक-डीएमयु/२०२०/प्र.क्र.९२/डीआयएसएम-१, दि.२७.११.२०२१ तसेच परिपत्रक क्रमांक-डीएमयु/ 
२०२०/प्र.क्र.९२/डीआयएसएम-१, दि.२४.१२.२०२१ अन्वये दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पाळन 
करावे. 


३) अभिवादन दिनानिमित्त संपूर्ण महाराष्ट्र व परराज्यातून अनुयायी जयस्तंभ पेरणे येथे येण्याची STAT असल्याने 
कोविड-१९ चा धोका लक्षात घेऊन होणाऱ्या गर्दीवर निर्बंध घालण्याच्या दृष्टीने पेरणे परिसरात स्थानिक 
प्रशासनामार्फत निर्बंध घालण्यात यावेत. 

४) जयस्तंभास अभिवादनाच्या कार्यक्रमाबाबत सर्व अनुयायांनी काळजी घेणे व गांभीर्याने वागणे आवश्‍यक आहे. 
जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमाचे दुरदर्शनवरुन थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार असल्याने शक्‍यतो सर्व अनुयायांनी 
जयस्तंभ, पेरणे येथे न येता घरी राहूनच जयस्तंभास अभिवादन करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-१२२१/प्र.क्र.२४८/विठा-१अ 
५) स्थानिक प्रज्ञासनाच्या निर्बंधांना अधीन राहून जयस्तंभ याठिकाणी मर्यादित संख्येत येणाऱ्या भाविकांनी मास्कचा 
वापर, सॅनिटायझरचा वापर आणि सोडल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, जेणेकरुन कोरोनाचा संसर्ग/संक्रमण वाढणार 
नाही. ६० वर्षावरील वृध्द व्यक्‍ती व १० वर्षाखालील लहान मुले यांना कोविड-१९ / ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर 
जयस्तंभ येथे अभिवादनासाठी आणणे कटाक्षाने टाळावे. 


६) जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमाच्या ठिकाणी व आसपासच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे खाद्यपदार्थ व पुस्तके 
यांचे स्टॉल लावण्यात येवू नयेत तसेच कोणत्याही प्रकारची सभा, धरणे, निदर्शने, आंदोलने व मोर्चे काढू नयेत. 


७ कोविड-१९ व विशेषत्वाने ओमिक्रॉंन या विषाणू प्रजातीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या नगर विकास 
विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकिय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, 
स्थानिक प्रशासन यांनी वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन सर्व नागरिकांनी करावे तसेच या 
परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष जयस्तंभ अभिवादन सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत शासन व स्थानिक प्रशासन 
स्तरावरुन आणखी काही सूचना नव्याने प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२११२२९१५०८३१५२२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ATUL RAMESH 


DHANE 


(अतुलर. ढाणे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत माहिती तथा आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका. 
१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-१२२१/प्र.क्र.२४८/विशा-१अ 


१५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१६. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका. 

१८.सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

२२. अध्यक्ष, जयस्तंभ सेवा समिती, कोरेगाव भीमा. 

२३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


